समग्र शिक्षा या केंद्रपुरस्कृत योजनेंतर्गत शिक्षक 
शिक्षण या योजनेसाठी सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षातील अनुसूचित जमाती उपयोजना 
(TSP) लेखाशीर्षांतर्गत राज्य शासनाचा हिस्सा 
वितरीत करण्याबाबत (लेखाशीर्ष २२०२ आय 
६५७) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डाएट-२०२३/प्र.क्र.२६/ प्रशिक्षण 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक: २४ ऑगस्ट, २०२३ 
वाचा - 
१) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल 2023 
२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०४/कार्यासन-६ 
दि.१८.०५.२०२३ 


3) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. डाएट-२०२३/प्र.क्र.२६/प्रशिक्षण, 

दि. २२/०५/२०२३ 

४) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०४/कार्यासन-६, 
दि.१७.८.२०२३ 


प्रस्तावना 

समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शिक्षक शिक्षण (Teacher Education) ही केंद्र पुरस्कृत (६०:४०) योजना 
असून, सदर योजनेंतर्गत आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी टी-५ मुख्य 
लेखाशीर्ष २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण खालील २२०२ आय ६५७ या लेखाशीर्षाअंतर्गत ०१ वेतन 
उदिष्टाखाली राज्य हिऱ्याच्या करीता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात एकूण रु. ५०.०० लाख इतकी 
तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. राज्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थामधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे 
वेतन अदा करण्यासाठी राज्य हिस्सा (TSP) लेखाशीर्ष २२०२ आय ६५७ अंतर्गत ०१ वेतन उद्दिष्टाखाली 
यापूर्वी संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये सन २०२३-२४ करिता अर्थसंकल्पीत तरतूदीपैकी २० टक्के 
प्रमाणे रु.१०,००,०००/- तरतूद वितरीत करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत आदिवासी विकास विभागाने 
संदर्भ क्र. ४ येथील दि. १७/०८/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समग्र शिक्षा अभियान (शिक्षक शिक्षण) 
या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध उर्वरीत (22%) अर्थसंकल्पित तरतूद 
विभागास उपलब्ध करुन दिली असून, सदर निधी क्षेत्रीय कार्यालयास उपलब्ध करुन देऊन खर्चास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः डाएट-२०२३/प्र.क्र.२६/ प्रशिक्षण 
शासन निर्णय- 


जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमधील अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन अदा करण्याकरिता समग्र 
शिक्षा अभियांनातर्गत शिक्षक शिक्षण या योजनेअंतर्गत आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत खालील नमूद 
लेखाशीर्ष व उदिष्टाखाली सन २०२३-२४ करिता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून रु.११,००,०००/- 
(अक्षरी रुपये अकरा लाख फक्त) इतकी रक्‍कम वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशीर्ष केंद्र/राज्य । उदिष्ट | सन २०२३-२४ | सदर शा.नि.वितरीत 
हिस्सा मधील करण्यात येत 
अर्थसंकल्पित | असलेली तरतुद 
तरतूद 
समग्र शिक्षा अभियान | २२०२ आय ६५७ ०१-वेतन ५०.०० ११.०० 
(शिक्षक शिक्षण) (राज्य हिस्सा ४०%) 


२. सदर ०१ वेतन या उद्दिष्टाखालील तरतूद नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्त, शिक्षण यांच्या अधिनस्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतूद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 
यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या दि. १२ एप्रिल २०२३ च्या शासन परिपत्रकातील 
निर्देशांनूसार काटेकोरपणे करण्यात यावा. नियंत्रक अधिकारी यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, 
आदिवासी उपयोजना बाहय क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी व 
त्याअनुषंगाने झालेल्या खर्चाचा अहवाल, SAY निहाय/उप लेखाशीर्ष निहाय साध्य झालेल्या भौतिक 
उदिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास सादर 
करावे. तसेच आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून फक्त अनुसुचित 
जमातीच्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्यात यावी. 


४. खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरून मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात सदर 
वितरीत निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 


५. हा शासन निर्ण आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०४/ 
कार्यासन-६ दि. १७ ऑगस्ट, २०२३ नुसार दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डाएट-२०२३/प्र.क्र.२६/ प्रशिक्षण 


द. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२३०८२४१६१९०२३५२१ असा आहे. हा निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHEETAL BAJIRAO PATIL 
S H F F ग A | DN: तक, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=SCHOOL EDUCATION AND SPORTS 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=6adeda15802b25aea33a6c776475fa0e7b 
BAJ | RAO £7705ff3cfb01e460cd55351e58270, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=6BDBFE7A78900AD71C27AF6074A 


FF455E2E529BC5573C2D2CC1BBFC69F0E7579, 
cn=SHEETAL BAJIRAO PATIL 


Date: 2023.08.24 16:22:07 +05'30' 


(शितल पाटील) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

3. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र शासन, पुणे 

६. राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा अभियान, चर्नीरोड, मुंबई. 

७. संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
१०.संचाळक (योजना) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र (१/२), मुंबई/नागपूर 
१२.महाळेखापाल (लेखा परिक्षा), 9/2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

१३.सर्व प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) 

१४.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१५.नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई. 

१७.आदिवासी विकास विभाग(कार्या-६),मंत्रालय,मुंबई. 

१८. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८.निवडनस्ती (प्रशिक्षण) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


